शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासन 


शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता 
नवीन महाविद्यालयांना इरादापत्र 
देणेबाबत. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी 
२०१७/(२९/१७/मशि-४, दि. १५.०९.२०१७. 
२. शासन अध्यादेडा असाधारण क्रमांक ५९ दिनांक ३ ऑगस्ट, 2022 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक 
१५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव 
शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - "ब” मध्ये इरादापत्र 
देण्यासंदर्भात विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून 
निकषांची पुर्तता करणाऱ्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ 
(३) (घ) नुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खाळील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना 
अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे :- 


कॉमर्स 
लल्लुभाई कंम्पाउंड, ए- विंग, स्कूल बिल्डिंग, 
मानखुर्द, मुंबई- ४०० ०४३. 


विवरणपत्र अ 
अ.क्र | अ.क्र  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
मुंबई विद्यापीठ 

रि , i . | निर्मल एज्यूकेशन सोसायटीचे विद्यानिकेतन १) बी. ए. (०-१२०) 
कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स २) बी. कॉम. (०-१२०) 
बिल्डिंग नं ०२, प्लॉट नं सीटीएस ४४१, अन्ड ।>) बी. एस्सी. (0-920) 
४४२, प्रेम नगर, बोरीवली (प), मुंबई- ४०० ०९२. 

२. २. | नालंदा एज्यूकेशन सोसायटीचे श्रीमती कृष्णाई | १) बी. ए. (०-१२०) 
कला आणि वाणिज्य रात्र महाविद्यालय २) बी. कॉम. (०-१२०) 
पी. एल. लोखंडे मार्ग, चेंबूर स्टेशन जवळ, 
चेंबूर (प), मुंबई- ४०० ०८९. 

३. ३. | सेवा फाउंडेशनचे हितकरणी कॉलेज ऑफ लॉ | १) विधी (३ वर्षे) (०0-६०) 
लल्लुभाई Huss, ए- विंग, स्कूल बिल्डिंग, 
मानखुर्द, मुंबई- ४०० ०४३. 

४. ४. | सेवा फाउंडेशनचे हितकरणी कॉलेज ऑफ १) बी कॉम (०-१२०) 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र | अ.क्र  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

षु. ५. | रितिका मुच्छला एज्यूकेडान अन्ड फाउंडेशनचे | १ बी. ए. (0-920) 
आरव मुच्छाला सिनियर कॉलेज ऑफ कला, 2) बी. कॉम. (0-920) 
वाणिज्य व विज्ञान मुच्छाला कॉलेज बस स्टॉप, ।३) बी. एस्सी (0-920) 
साई बाबा विहार कॉम्लेक्स, घोडबंदर रोड, 
ठाणे- ४०० ६१५. 

६. ६. | कस्तुरी चॅरीटेबल ट्रस्टचे गाडियन डिग्री १) बी. ए. (०-१२०) 
कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स २) बी. कॉम. (०-१२०) 
भोपर क्रॉस रोड, डोबिवली (पू), जि. ठाणे- ४२१ | ३) बी एस्सी (0-920) 
२०४ 

७. ७. | जनसेवा शिक्षण मंडळाचे जनसेवा शिक्षण १) विधी (3 वर्षे) (0-६0) 
मंडळ संचालित झांतारामभाउ घोलप विधी 
महाविद्यालय 
मु. गांधी कॅम्प, शिवळे, पो. शिवळे, ता. मुरबाड, 
जि. ठाणे- ४२१ ४०१ 

८. ८. | जय तुळजाभवानी बहुउद्देशिय सेवाभावी १) बी. ए. (०-१२०) 
संस्थेचे समर्थ कला, वाणिज्य व विज्ञान २) बी. कॉम. (०-१२०) 
महाविद्यालय ३) बी. एस्सी. (०-१२०) 
HAS, ता. शहापूर, जि. ठाणे- ४२१६०१ 

९. ९. | स्वामी विवेकानंद शिक्षण विकास मंडळ ट्रस्टचे | १) बी. काम (0-920) 
फ्युचर वार्सिटी सेक्टर ५, उलवे , 
वहाळ, जि. रायगड- ४१० २०६ 

वि ०. | ०. | लीला एज्यूकेशन सोसासटीचे प्रा. मंजूनाथ १) बी. काम (०-१२०) 
आचार्य कॉलेज ऑफ प्रोफेडळलन स्टडीज 2) बी. एस्सी (0-920) 
वीराचार्य टेक्नीकल एज्यूकेशन कॅम्पस, 
शेलू रेल्वे स्टेशन समोर,ता. कर्जत, जि. रायगड 

: : लीला एज्यूकेडान सोसायटीचे प्रा. मंजूनाथ १) विधी (3 वर्षे) (0-६0) 
आचार्य कॉलेज ऑफ लॉ. २) विधी (५ वर्षे) (०0-६०) 
वीराचार्य टेक्नीकल एज्यूकेशन कॅम्पस, 
शैलू रेल्वे स्टेशन समोर, ता. कर्जत, 
जि. रायगड- ४१० १०१ 

१२. १२. | के. एल. ई. सोसायटीचे नाईट कॉलेज १) बी. काम (०-१२०) 
प्लॉट नं २९, सेक्टर ०१, कळंबोली, 
ता. पनवेल, जि. रायगड- ४१० २०५ 

93. १३. | श्रीमद राजचंद्र आत्मतत्व रिसर्च सेंटरचे श्रीराज | १) बी. ए. (0-920) 


कॉलेज पोस्ट. गोटावडे, 
ता. सुधागड, जि. रायगड- ४१० २०५ 


२) बी. कॉम. (०-१२०) 
३) बी. एस्सी. (०-१२०) 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र | अ.क्र  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

१४. १४. | ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडळाचे ज्ञानदीप १) विधी (3 वर्षे) (०0-६०) 
विधी महाविद्यालय 
मु. पो. मोरवंडे- बोरज ता. खेड, जि. रत्नागिरी- 

४१५ ७०९ 

१५. १५. | वरवंडे पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे १) बी. ए. (0-920) 
विज्ञान वाणिज्य आणि कला वरिष्ठ २) बी. कॉम. (०-१२०) 
महाविद्यालय ३) बी. एस्सी (०-१२०) 
मु. पो. वाटद, खंडाळा, ता. व जि. रत्नागिरी- 

४१५ ६१३ 

१६. १६. | दळवी एज्यूकेडानल अँन्ड चॅरीटेबल ट्रस्टचे १) बी. काम (०-१२०) 
दळवी कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड 2) बी. एस्सी (०-१२०) 
सायन्स 
ग्रुप ग्रामपंचायत, शिरगाव, मु. शेनाळे, पो. 
सोवेली, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी. 

१७. १७. | चिपळूण एज्यूकेडान सोसायटीचे विद्याधर १) बी. एस्सी (०-१२०) 
कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट 
महाराष्ट्र हायस्कुल, मुरादापूर, चिपळूण, जि. 
रत्नागिरी- ४१५ ६०५. 

१८. १८. | नूतन बाल शिक्षण संघ १) बी. ए. (०-१२०) 
पद्मभूषण ताराबाई, मोडक विद्यानगरी, 2) बी. कॉम. (0-920) 
नूतन बाल शिक्षण संघ संचालित डॉ. शशीकला 
पोतनीस कला व वाणिज्य महाविद्यालय, 
पद्मभूषण ताराबाई, मोडक विद्यानगरी, मु. पो. 
कोसबाड,हिल,ता. डहाणू,जि. पालघर- ४०१ 
७०३. 

१९. १९. | चिल्ट्रे वेलफेर सेंटर कलाराज कॉलेज ऑफ ।१ बी. ए. (०-१२० 
आर्टस्‌, सायन्स अँन्ड कॉमर्स २) बी. कॉम. (०-१२०) 

वळनई Slo, ard Ws, sey बावडी 3) बी. एस्सी (0-920) 
स्टॉप, माळाड (प), मुंबई- Yoo ०६४ 
२०. २०. | हाजी जमालुद्दीन थीम ट्रस्टचे थीम कॉलेज ऑफ | 9) बी. ए. (0-920) 


आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स 
मु. पो. बेटेगाव, चिल्हर रोड, बोईसर (पू), 
ता. व जि. पालघर- ४०१ ५०१ 


२) बी. कॉम. (०-१२०) 
३) बी. एस्सी (0-920) 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र | अ.क्र  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
२१. | | STARA बबन गावंडे स्मृती प्रतिष्ठान, । कला 
स्व.शांतारामजी बबन गावंडे विज्ञान (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
महाविद्यालय, वाणिज्य 
बाभुळगांव, ता.जि. अकोला. (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
२२. 2.| माऊली बहुउद्देशिय संस्था, कला 
जयहिंद चौक, जुने शहर, (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
अकोला,ता.जि. अकोला. माऊली विज्ञान, वाणिज्य 
वाणिज्य व कला महाविद्यालय, लाखनवाडा, | (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
ता. जि. अकोला. विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
२३. ३.| डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विमुक्त जाती कला 
छप्परबंद मागासवर्गीय क्रिडा व शौक्षणिक (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
बहुउद्देशिय संस्था, सुलतानपुर, वाणिज्य 
ता. लोणार, जि.बुलडाणा. डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल | (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
कलाम (अल्पसंख्यांक) कला, वाणिज्य व विज्ञान | विज्ञान 
महाविद्यालय, सुलतानपुर, (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याझ्ाखा) 
ता. लोणार,जि. बुलडाणा. 
२४. ४.| स्री शक्ती महिला विकास व बहुउद्देशिय शिक्षण | कला 
संस्था, मुरझडी (लाल), (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
ता. जि. यवतमाळ. लालसिंह पाटील कळाव =| वाणिज्य 
वाणिज्य महाविद्यालय, (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
वडगांव(पोलिस स्टेशन) 
ता. जि.यवतमाळ. 
२५. ५.। शिवशक्ती शिक्षण संस्था, कला 
कोठा (वेणी). (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
ता.कळंब, जि.यवतमाळ. स्व.विमलबाई भोरे वाणिज्य 
शिवशक्ती महाविद्यालय, (कला, वाणिज्य व (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान) कळंब, विज्ञान 
ता. कळंब, जि.यवतमाळ. (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याझ्ाखा) 
२६. ६. श्री लाल बहादुर शास्त्री कला 


शिक्षण संस्था, काटा, 

ता. जि. वाशिम. स्व.विनायकरावजी देशमुख 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
काटा, 

ता. जि. वाशिम. 


(मानव विज्ञान विद्याशाखा) 

वाणिज्य 

(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान 

(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र | अ.क्र  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
२७. ७.| श्री सरस्वती शिक्षण विज्ञान 
संस्था, रिसोड (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याझ्ाखा) 
ता. रिसोड, जि. वाशिम. सरस्वती कला 
महाविद्यालय, (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
मांडवा, (मौजे मांडवा) 
ता. रिसोड, जि. वाशिम. 
२८. ८.। समई महिला व बालकल्याण बहुउद्देशिय शिक्षण | कला 
संस्था, अकोला, ता. जि. अकोला. समई (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
अठाफाक बी.एस्सी. कॉलेज (आर्ट अन्ड सायन्स) | वाणिज्य 
मेहकर रोड वडप, (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
ता. मालेगांव, जि. वाशिम. विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याझ्ाखा) 
२९. ९.। आदर्श शिक्षण संस्था, कला 
वाई (कारंजा), (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
ता. कारंजा लाड, वाणिज्य 
जि. वाशिम. सौ.निरंजनाताई सावळकर कळला, | (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, उमरा रोड, । विज्ञान 
अनसिंग, ता. जि. वाशिम. (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याझ्ाखा) 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
३०. ; | Rae बहुद्देशीय शैक्षणिक विकास संस्थेचे १) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 
हारवाणी कला, वाणिज्य व विज्ञान [इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
महाविद्यालय, गोधनी (रेल्वे), नागपूर. तालुका - | विषयासह 
जिल्हा - नागपूर-४४१ 923 २) S}.G14.-As per Syllabus-920 
विद्यार्थी - (माध्यम-[इंग्रजी ]) 
३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषाव ५ 
ऐछिक विषयासह 
३१. 2.| सौजन्य शिक्षण संस्थेचे १) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 
नर्मदा कॉलेज ऑफ सायंस अँन्ड आर्ट, मोहाडी | मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
ता. मोहाडी जि. भंडारा तालुका - मोहाडी, विषयासह 
जिल्हा - भंडारा ४४१ ९०९. २) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा व 
५ ऐछिक विषयासह 
३२. ३.। महर्षी दधीची जनकल्याण प्रबोधीनी ओक १) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 


महिला महाविद्यालय, नाचंणगाव ता. देवळी , 
जिल्हा वर्धा पिनकोड-४४२३०६ 


मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
विषयासह 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र 


अ.क्र 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याश्ाखा/ अभ्यासक्रम 


2) बी.काॉम.-॥5७७ Syllabus-920 
विद्यार्थी - (माध्यम- मराठी) 

३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषाव ५ 
ऐछिक विषयासह 


38. 


| राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज टेक्नीकल अड 


एज्युकेशन सोसायटी, डॉ. योगेश कुंभलकर 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, करंजी 
(भोगे) सर्वे न. ११४/ १, ता. व जि. वर्धा 


१) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 
इंग्रजी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
विषयासह 

२) बी.कॉम.-॥5७७' Syllabus-920 
विद्यार्थी - (माध्यम-[इंग्रजी]) 

३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषाव ५ 
ऐछिक विषयासह 


कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव 


२३४. 


| श्री. शिवरूप बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था 


जातोळे, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे रूपाई कला 
आणि विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय, कापडणे, 
ता. जि. धुळे 


मानव्य विज्ञान विद्याञाखा- 

बी.ए. - (मराठी, संरक्षणशास्त्र, 
मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, 
राज्यशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिंदी, 
सक्तीचे इंग्रजी, वैकल्पिक इंग्रजी) 
विज्ञान विद्याश्ाखा- 

(सक्तीचे इंग्रजी, संगणकशास्त्र, गणित, 
प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, भौतिकशास्त्र, 
रसायनशास्त्र, मराठी, भूगोल) 


२३५. 


.| अंजूमन तालेमूल मुसलमिन प्रतापनगर, 


जिल्हापेठ, जळगांव डॉ. अब्दुल गफ्फार मलिक 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
जळगांव, ता. जि. जळगांव 


मानव्य विज्ञान विद्याशाखा- 

बी.ए. - (मराठी, कॉम्प्युटर अप्लीकेशन, 
इस्लामिक कल्वर, GAIA, 
मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, 
राज्यशास्त्र, भूगोल, इतिहास, 3g, हिंदी, 
मास कम्युनिकेशन, सक्तीचे इंग्रजी, 
वैकल्पिक इंग्रजी, सामान्यज्ञान, पर्यावरण) 
वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा 
बी.कॉम. - (सर्व अनिवार्य विषय) 

विज्ञान विद्याशाखा- 

(संगणकशास्त्र, बायोटेक्नॉलॉजी, 
सूक्ष्मजीवशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, 
संख्याशास्त्र, गणित, प्राणीशास्त्र, 
वनस्पतीझासत्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, 
आय.टी. इलेक्ट्रॉनिक्स) 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याश्ाखा/ अभ्यासक्रम 


३६. 


| ज्ञानोदय शिक्षण प्रसारक मंडळ, इंद्रप्रस्थ नगर, 


जळगांव, ता.जि. जळगांव कै. चंद्रप्रभा 
भिकनराव साळुंखे कळा आणि वाणिज्य 
महाविद्यालय, म्हसावद, ता. एरंडोल, जि. 
जळगाव 


मानव्य विज्ञान विद्याशाखा- 

बी.ए. - 

(मराठी, कॉम्प्युटर Seta, योगीक 
सायन्स, फिलॉसॉफी, मानसशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
भूगोल, इतिहास, संस्कृत, हिंदी, मास 
कम्युनिकेशन, सक्तीचे इंग्रजी, 
एज्युकेशन, वैकल्पिक इंग्रजी, पर्यावरण) 
वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा 
बी.कॉम. - (सर्व अनिवार्य विषय) 


३७. 


| सुमन एज्युकेडान सोसायटी, मु. पो. खांडबारा, 


ता. नवापूर, जि. नंदूरबार कै. सुमन बारकू वाघ 
कला आणि विज्ञान महाविद्यालय, खांडबारा, 
ता. नवापूर, जि. नंदूरबार 


मानव्य विज्ञान विद्याशाखा- 

बी.ए. - 

(मराठी, भूगोल, इतिहास, इंग्रजी) 
विज्ञान विद्याशाखा- 

(इंग्रजी, वनस्पतीशास्त्र, भौतिकशास्त्र, 
रसायनशास्त्र) 


गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 


२३८. 


| न्यु. एज्युकेडान बहुउद्देशीय संस्था, घोट, जि. 


महिला 
धानोरा, जि. 


गडचिरोली पांडूरंग 
महाविद्यालय धानोरा, 
गडचिरोली 


बनपूरकर 
ता. 


१) मानवविज्ञान विद्याशाखा - बी.ए. 
२) विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा- 
बी.एस्सी. 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 


२३९. 


7 बाल जागृती विकास मंडळ, उपळाई (खु.) ता. 


माढा, जि. सोलापूर कै. गणेश (काका) कुलकर्णी 
विज्ञान महाविद्यालय, माढा, ता. माढा, जि. 
सोलापूर 


बी.एस्सी. भाग-१ 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान) 


४०. 


| श्रीराम शिक्षण संस्था (पानीव- अकलूज. ता. 


माळशिरस, जि. सोलापूर - ४१३ ११३. श्रीराम 
कॉमर्स (बी.कॉम) महाविद्यालय, पानीव 


वाणिज्य 
बी.कॉम. भाग-१ 


४१. 


| महाराष्ट्र Sess! ऑफ इजिनिअरींग अन्ड 


एज्युकेशन रिसर्च, पुणे सर्व्हे नं. १२४ माजी 
सैनिक वसाहत, पौड रोड, कोथरूड, पुणे - ४११ 
०३८. एम. आय. टी. आर्टस, कॉमर्स अन्ड 
सायन्स कॉलेज, बार्शी 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 
बी.ए. भाग-१ 

बी.कॉम. भाग- १ 
बी.एस्सी. भाग - १ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याश्ाखा/ अभ्यासक्रम 


४२. 


| मनिषा बहुउद्देशीय व ग्राम विकास संस्था, 


चपळगांव, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
रिणाती कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अन्ड 
कॉमर्स, चपळगाव, गट क्र. ५९१ मु. पो. 
चपळगाव, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


बी.ए. भाग-१ 
बी.कॉम. भाग - १ 
बी.एस्सी. भाग - १ 


शिवाजी विद्यापीठ, र 


४२. 


| श्री. आर. आर. खडके अँकडमी, बोरपाडळे, ता. 


पन्हाळा, जि. कोल्हापूर संचलित पन्हाळा व्हॅली 
महाविद्यालय बोरपाडळे, ता. पन्हाळा, जि. 
कोल्हापूर 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


४४. 


डी. वाय. पाटील प्रतिष्ठाण, अंजिक्यतारा २१२६ 
ई, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर संचलित डॉ. डी. 
वाय. पाटील इन्स्टिटयुट फॉर शुगर अलाइड 
प्रॉडक्टस, टेक्नॉंलॉजी, मु.पो. वेसरफ पळसंबे, 
ता. गगनबावडा, जि. कोल्हापूर 


विज्ञान 
शुगर टेक्नॉंलॉजी 


४५. 


.| तन्मय फाऊंडेशन, मु. पडसाळी, पो. 


दुर्गमानवड, ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर 
संचलित जिजामाता महाविद्यालय, 
दुर्गमानवाड, मु. पो. दुर्गमानवाड, ता. 
राधानगरी, जि. कोल्हापूर 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


४६. 


| भैरवनाथ एज्युकेशन सोसायटी आदर्की बु./ता. 


फलटण, जि. सातारा संचलित श्रीमती इंदुमती 
कासार महिला महाविद्यालय आदर्की बु./ता. 
फलटण, जि. सातारा 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


४७. 


.। ड्वरिमसोडालळ Dee सदामंगळ Hse. 


हौसिंग सोसायटी, शास्त्रीनगर, येरवडा, पुणे 
संचलित ब्रम्हविद्या कॉलेज ऑफ सायन्स, 
आर्टस अँन्ड कॉमर्स, गोंदवले बु., ता. माण, जि. 
सातारा 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


४८. 


सहयाद्री शिक्षण प्रसारक मंडळ, धामोड मु.पो. 
धामोड, ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर संचलित 
स्वर्गीय अंबाजी बाबुराव खामकर (गुरूजी) 
वरिष्ठ महाविद्यालय, धामोड, ता. राधानगरी, 
जि. कोल्हापूर 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र 


अ.क्र 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याश्ाखा/ अभ्यासक्रम 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 


४९. 


खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे हॉटेल 
मॅनेजमेंट महाविद्यालय, राजगुरूनगर, ता. खेड, 
जि. पुणे - ४१० ५०५. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
बॅचलर ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 


Go, 


राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळाचे 
ama वरिष्ठ महाविद्यालय, डुडुळगांव, ता. 
पिंपरी चिंचवड, जि. पुणे - ४१२ १०५. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.कॉम 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 

बी.एस्सी. 

मानवविज्ञान 

बी.ए. 


५१. 


पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टचे पिंपरी 
चिंचवड कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड 
सायन्स पिंपरी चिंचवड, ता. पिंपरी चिंचवड 
(महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे - ४१२ १०१. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.कॉम 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 

बी.एस्सी. मानवविज्ञान 

बी.ए. 


दुर. 


जानकोौदेवी एज्युकेशन सोसायटीचे जानकीदेवी 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स अन्ड हॉटेल मॅनेजमेंट, 
भोसरी धावडे वस्ती, ता. पिंपरी चिंचवड 
(महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे -४११ ०३९. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
बॅचलर ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 


दु३. 


टु. 


एज्युकेशन करिअर फाऊंडेशनचे नमो रिम्स 
कॉलेज, मुकुंदनगर, ता. पुणे (महानगरपालिका 
हद्द) जि. पुणे - ४११ ०३०. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.कॉम 
मानवविज्ञान 
बी.ए. 


५४. 


मगरपट्टा सिटी Wes फाऊंडेशनचे 
मगरपट्टा कॉलेज ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज, 
पुणे (महानगरपालिका हद) ता. पुणे 
(महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे - ४११ ०२८. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
बॅचलर ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 


90९ 


अहम फाऊंडेशनचे अहम ला कॉलेज पुणे 
(महानगरपालिका हद्द ता. पुणे 
(महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे - ४११ ००१. 


मानवविज्ञान 
बी.ए. (एल.एल.बी.) 


५६६. 


निळया फाऊंडेडनचे नाईब द इंटरनॅठानळ 
बिजनेस कॉलेज, पीएमसी, ता. पुणे 
(महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे - ४११ ०३०. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.बी.ए. 
(इंटरनेशनल बिझनेस) 


५७. 


फ्रेडस युनियन फॉर एनजाईझिंग लाइवस 
(FAVS), भूगाव, ता. पुणे (महानगरपालिका हद्द) 
जि. पुणे - ४१२ ११५. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.बी.ए. 
(इंटरनेशनल बिझनेस) 

वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.बी.ए. 
(कॉम्प्युटर अँपलिकेडान) 


५८. 


| 


सरहद भवन, पुणे सरहद ला स्कूल, कात्रज, 
ता. पुणे (महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे - ४११ 
०४६. 


मानवविज्ञान 
बी.ए. (एल.एल.बी.) 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र 


अ.क्र 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याश्ाखा/ अभ्यासक्रम 


दुर. 


॥ 


वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठाणचे कळा, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, भिवरी, ता. पुरंदर, जि. 
पुणे - ४१२ ३०१. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.कॉम 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 

बी.एस्सी. 

मानवविज्ञान 

बी.ए. 


६०. 


१२. 


पुण्यश्ळोकदेवी अहिल्या ग्रामविकास संस्थेचे 
व्ही. एन. कोतवाल कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, चांदवड, ता. चांदवड, जि. 
नाशिक - ४२३ १०१. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.कॉम 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 

बी.एस्सी. 

मानवविज्ञान 

बी.ए. 


६१. 


१२३. 


भगवानबाबा ग्रामविकास संस्थेचे संत 
भगवानबाबा कला व विज्ञान महाविद्यालय 
खरवंडी कासार, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर - 
४१४ ११३. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
बी.एस्सी. 


६२. 


१४. 


जे. के. फांऊडेशनचे जे. के. कालेज, पुणे 
(महानगरपालिका हद्द ता. पुणे 
(महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे - ४११ ००१. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.कॉम 
मानवविज्ञान 
बी.ए. 


६३. 


१५. 


राजस्थान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मालेगांव, ता. 
मालेगाव, जि. नाशिक - ४२३ 203. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन बी.कॉम 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 

बी.एस्सी. 

मानवविज्ञान 

बी.ए. 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 


६४. 


सना वेलफेअर एज्युकेडान सोसायटी प्रस्तावित 
नांदेड कॉलेज मौजे. ब्रम्हपुरी ता. जि. नांदेड 


कला, वाणिज्य विज्ञान 
विद्यापीठाने शिफारस केलेल्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 


G4. 


श्री. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, प्रस्तावित 
श्रीमती सिंधुताई दिगंबरराव पाटील कला 
महाविद्यालय, कृष्णुर ता. नायगाव जि. नांदेड 


कला (बीए) कालावधी ०३ वर्ष 

बी. ए. (मराठी माध्यम) 

अनिवार्य - इंग्रजी 

द्वितीय भाषा- मराठी, हिंदी 

ऐच्छिक विषय- समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, इतिहास, 


६६. 


माऊली मागासवर्गीय शिक्षण संस्था प्रस्तावित 
संत तुकाराम महाविद्यालय, धानोरा, (बु) ता. 
forge fo. परभणी 


कला, बी.एस्सी विद्यापीठाने शिफारस 
केलेल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे 


६७. 


अशोक शिक्षण संस्था प्रस्तावित काळकथीत 
निवृत्तीराव वरिष्ठ महाविद्ठद्यालय, पळशी ता. 
सेनगाव जि. हिंगोली 


कला, बी.एस्सी विद्यापीठाने शिफारस 
केलेल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र अ.क्र | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
६८. | 4. | साईनाथ बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था प्रस्तावित | बी. ए. एम. सी. जे. 
संतोषराव मुरकुटे वरिष्ठ महाविद्यालय, विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
गंगाखेड ता. गंगाखेड जि. परभणी 
२. अटीवशर्ती- 


तः 


षु. 


शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे 
इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 
सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित 
अटी व शातींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस 
नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्या शिवाय 
महाविद्यालय सुरु करता येणार नाही. 
शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम 
पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शार्तींच्या 
आधारे इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व aie पूर्तता करुन त्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रासह 
विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय 
दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद करण्यात 
आलेली आहे. अधिनियमातील तरतूदीनूसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त 
संस्था इरादापत्राच्या अटी व शार्ती पूर्ण करतात त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी 
सर्व कागदपत्रासह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थेचे अर्ज व 
त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व 
त्यासोबतच्या कागदपत्रासह शासनाकडे सादर करावा. 


. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 


इरादापत्रातील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित 
विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे 
जोडण्यात यावीत. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील GHA १०९ (३) (च) अंतर्गत 
परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर 
व्यवस्थापन इरादापत्रातील aid अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र 
व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. 

सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची 
प्रक्रिया सुरु करु नये. 

सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु करण्यास 
इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात 
येत आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ 


नयेत. अशा प्रकारे प्रवेशा दिल्याचे निदर्ठानास आल्यास या संदर्भातील कायद्यातील 
तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


९. महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with 
Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित 
केलेल्या निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील 
याची खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या 
संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 

१०. राज्य क्रीडा व युवा धोरण २०१२ च्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन 
निर्णय दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


३. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०८१६२२१४०९३२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR = 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

) मा.मंत्री (उ.वत.शि) यांचे खाजगी सचिव. 

) प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

) सर्व विभागीय सहसंचालक, sed शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 

) विशि-३/विशि-४ कार्यासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत). 

qo) निवडनस्ती (मशि-४. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


